दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस 
ठाणे, गु.र.नं. ८/२०१६ चे प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१६/प्र.क्र.२००/पोल-१० 
२रामजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०१७ 

संदर्भ शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी १०१६/यु.ओ.आर.६७/डी-१४, 
दिनांक २१.०९.२०१६. 


शासन निर्णय:- 

दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे, गु.र.नं. ८/२०१६ चे 
प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. अजय मिसर यांची विधी व 
न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन २१.०९.२०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. अजय 
मिसर यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


SH) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. 
अजय मिसर यांना उपरोक्त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य 
कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) (१०१), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (04), दहडतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) 
- २८ व्यवसायीक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१६/प्र.क्र.२०० /पोळ-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५५/१६/व्यय-७, दिनांक 
०५.११.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१७०२२८१५२६०४९०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


A [ U Nn Vi ५ h Nn U p a Nn t ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecd 
J OS h | afbdae899f879d9b4603fe37cfb3598, cn=Arun 
Vishnupant Joshi 
Date: 2017.02.28 15:31:36 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचाळक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री. अजय मिसर, चेंबर नं.२१७/१, मारुती चेंबर्स, जिल्हा न्यायालय 
आवार, नाशिक - ४२२ ००२. फोन - ०२५३-२३११९३७ मो.९८२३१५१९३७ 

७. विधी व न्याय विभाग (अ-ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


